RNINo . MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - ४१ ] 


सोमवार , डिसेंबर २७ , २०२१ / पौष ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ४१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 

प्रभाग क्रमांक १६ - अ रिक्त पदाची पोट - निवडणूक - जानेवारी , 
( मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा -२०२१ / प्र.क्र .१८ / का . ५ , दि . १७ डिसेंबर २०२१ रोजीचे पत्र , 

त्यामधील संदर्भाधिन पत्रे व परिशिष्ट -१ ) 


२०२२ 


जाहीर सूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील अनुसूची ' ड ' प्रकरण -१ ( निवडणूक नियम ) मधील नियम क्रमांक ८ अन्वये 

क्रमांक मनपा / प्रशावि / पोट - निवडणूक -३१ ९ / २०२१-२२.- मा . सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ८४१/२०२१ मधील दिनांक 
१५ डिसेंबर २०२१ च्या निर्णयानुसार सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १६ - अ " नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग " 
हे रिक्त पद " सर्वसाधारण " करून पोट - निवडणूक घेण्याकरिता कार्यक्रम मा . राज्य निवडणूक आयोगाने संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे 
जाहीर केला आहे . 


निवडणूक कार्यक्रम 


अ . क्र . 


निवडणुकीचा टप्पा 

२ 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


१ 


३ 


२२-१२-२०२१ ( बुधवार ) 


१ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाची रिक्त जागा सर्वसाधारण 

जागा म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी पूर्वी सार्वत्रिक 
निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेच्या 
अधिसूचनेमध्ये सुधारणा करून त्याची अधिसूचना शासन 

राजपत्रात व स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केल्याचा दिनांक 
२ महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची 

सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध 

करण्याची दिनांक . 
३ नामनिर्देशन पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित 

केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध 
असण्याचा कालावधी . 


२७-१२-२०२१ ( सोमवार ) 


दि . २७-१२-२०२१ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते 
दि . ३-१-२०२२ ( सोमवार ) दुपारी २.०० पर्यंत . 


( 
१ 
) 


एच -३३२ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - ४१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , २७ डिसेंबर २०२१ / पौष ६ , शके १ ९ ४३ 


निवडणूक कार्यक्रम -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ वरील नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारण्याचा कालावधी 


२७-१२-२०२१ ( सोमवार ) ते ३-१-२०२२ ( सोमवार ) 

( 
( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० पर्यंत ) . 
( दि . २-१-२०२२ रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशन पत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) . 


५ नामनिर्देशन पत्रांची छाननी 


४-१-२०२२ ( मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० पासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


६ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 


७ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


६-१-२०२२ ( गुरुवार ) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 


८ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


७-१-२०२२ ( शुक्रवार ) ( सकाळी ११.०० पासून ) 
७-१-२०२२ ( शुक्रवार ) 


९ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 


1 


१० आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

१८-१-२०२२ ( मंगळवार ) 

( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ) . 
११ मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 

१ ९ - १-२०२२ ( बुधवार ) ( सकाळी १०.०० पासून ) 
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 

२०-१-२०२२ ( गुरुवार ) पर्यंत 
महानगरपालिका आयुक्त , सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका यांचेकडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२१ व दिनांक 
१७ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये उपरोक्त प्रभाग क्रमांक १६ - अ या रिक्त पदाच्या पोट - निवडणुकीच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार 
जरूर ती कार्यवाही पार पाडण्याकरिता खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची " निवडणूक निर्णय अधिकारी " 

" 
( ( Returning Officer ) म्हणून नेमणूक केली आहे . 
निवडणूक निर्णय 

नामनिर्देशन पत्रांचे वाटप , स्वीकृती , छाननी , अर्ज मागे घेणे व 
अधिकाऱ्याचे नाव व पद 

इतर निवडणूकविषयक कार्यवाही करणेचे ठिकाण 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


१ . 


जुने घरपट्टी ऑफिस , बी.एस.एन.एल. ऑफिससमोर , स्टेशन चौक , 
सांगली -४१६ ४१६ . 


श्रीमती विजया पांगारकर 
उपजिल्हाधिकारी , 
भूसंपादन क्र . ९ , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , सांगली . 


" 


, 


उपरोक्त " निवडणूक निर्णय अधिकारी " यांच्याकडे निर्णयासाठी सुपूर्द करण्यात आलेल्या प्रभाग क्रमांक १६ - अ च्या पोट - निवडणुकीसाठी 
नामनिर्देशन पत्रे ( Nomination Papers ) राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या https://panchayatelection.maharashtra.gov.in 
या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी हा दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते दिनांक ३ जानेवारी 
२०२२ ( सोमवार ) दुपारी २.०० पर्यंत निश्चित केला आहे , तसेच वरील नामनिर्देशन पत्रे ( Nomination Papers ) स्वीकारण्याकरिता दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ ( सोमवार ) सकाळी ११.०० ते दिनांक ३ जानेवारी २०२२ ( सोमवार ) ( सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० ) पर्यंतच्या कालावधीत 
रकाना क्रमांक ३ मधील नमूद केलेल्या त्यांच्या संबंधित कार्यालयात स्वीकारण्यात येतील ( रविवार , दिनांक २ जानेवारी २०२२ रोजी नामनिर्देशन 
पत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) . 

वेबसाईटवर दिलेल्या नामनिर्देशन पत्राचा नमुना पूर्णपणे भरून त्याचे प्रिंटआऊट घेऊन त्यावर उमेदवाराने स्वाक्षरी करावयाची आहे , 
असे स्वाक्षरी केलेले प्रिंटआऊट नामनिर्देशन पत्रे व इतर अनुषंगिक कागदपत्रे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे विहित वेळेत व विहित पद्धतीने 
दाखल करावयाची आहेत . 

निवडणूक लढविण्याऱ्या उमेदवारांनी व राजकीय पक्षांनी निवडणूक दैनंदिन खर्चाचा हिशोब आयोगाने विकसित केलेल्या " टू व्होटर " " 
( True Voter ) या अँड्राईड बेस मोबाईल अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून भरावयाचा आहे व त्या विवरण पत्राची प्रिंटआऊट काढून 

खर्चाच्या 


व 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी , २७ डिसेंबर २०२१ / पौष ६ , शके १ ९ ४३ 


. 


- 


प्रमाणकासह दुसऱ्या दिवशी दुपारी २.०० वाजेपर्यंत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे न चुकता पाठवावयाची आहे . सदरचे अॅप्लिकेशन 
प्ले स्टोअरवर व http://goo.gl/sx1Jek या लिंकवर उपलब्ध आहे . सदरचा खर्च हाताने ( Manually ) भरण्यास परवानगी दिली जाणार नाही . 

उपरोक्त प्रभाग क्रमांक १६ - अ च्या पोट - निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्रासंबंधी व इतर सर्व निवडणूकविषयक कार्यवाही 
" निवडणूक निर्णय अधिकारी " यांच्या उपरोक्त रकाना क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात होईल . 

नितीन कापडणीस , 
मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा 

महानगरपालिका आयुक्त , 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , सांगली . 


, 


सांगली , २४ डिसेंबर , २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


